कुष्ठरोग निवारणासाठी सन २०२४-२५ 
या वित्तीय वर्षात रुग्णालयीन तत्त्वावरील 
१२ स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
वितरित करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका-१२२३/प्र क्र.१५८/आरोग्य -५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, १० वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक: २४ जुले,२०२४ 


वाचा -: 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०११/प्र.क्र.३२१/आरोग्य-५, 
दि. २१ मार्च, २०१२ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका २०२३/प्र.क्र.१५८/आरोग्य-५, 
दि. २८ नोव्हेंबर, २०२३ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः कुनिका २०२३/प्र.क्र.१५८/ 
आरोग्य-५, दि. २९ डिसेंबर, २०२३ 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि. ०१ एप्रिल, २०२४ 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षयरोग), पुणे-६, यांचे पत्र क्र. ससंआसे /कुष्ठवक्षय/ 
अनुदानशाखा/रुग्णालयीनतत्व/ सन २०२३-२४/ प्रलंबित अनुदान/न.क्र.७९/६१४०-४२/२४, 
दि. २२ मे, २०२४ 


> 


AN 
~~ 


GL 06 
— — 


प्रस्तावना - : 

उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयानुसार रुग्णालयीन तत्त्वावरील कुष्ठरुग्णांसाठी 
प्रतिरुग्ण जास्तीत जास्त रु.२,२००/- प्रमाणे अथवा परिरक्षणार्थ खर्चाच्या ८०% यापैकी कमी असेल ती 
रक्कम या प्रमाणात दरमहा संस्थेने प्रत्यक्ष भरती केलेल्या रुग्णांप्रमाणे अनुदान देण्यात येते. याकरिता 
संदर्भ क्र.. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षयरोग ), पुणे-६, यांच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सन 
२०२४-२५ या वित्तीय वर्षातील तरतूदीमधील रु.१,९२,४७,०९३/- (रुपये एक कोटी ब्यान्नरव लाख 
सत्तेचाळीस SAR VAI फक्त) इतके सहायक अनुदान रुग्णालयीन तत्त्वावरील १२ स्वयंसेवी संस्थांना 
वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका 1223/प्र क्र 158/आरोग्य _५ 
शासन निर्णय-: 


कुष्ठरुग्णांसाठी रुग्णालयीन तत्त्वावर काम करणाऱ्या १२ स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
देण्यासाठी सन २०२४-२५ या वर्षाकरिता लेखाशिर्ष २२१० ०६८३, ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) या 
उद्दिष्टाखाली रु. ५,००,००,०००/- (रु. पाच कोटी फक्त) इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली 


आहे. सदर अनुदानातून खाली दर्शविल्याप्रमाणे १२ स्वयंसेवी संस्थांना एकूण रु.१,९२,४७,०९३/- (रुपये 


एक कोटी ब्यान्नव लाख सत्तेचाळीस SAR VAI फक्त) इतके सहाय्यक अनुदान संदर्भाधीन क्र. १ 
येथील दिनांक २१ मार्च, २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
अ.क्र. | स्वयंसेवी संस्थेचे नाव कालावधी प्रत्यक्ष हजर | देय अनुदान (रु.) 
रुग्ण 
र्‌ कुष्ठरोग निवारण | जानेवारी २०२३ ते|. १४१ रु.२,७०,३१०/- 
समिती झांतीवन नेरे, | सप्टेंबर २०२३ 
जि.रायगड ऑक्टोबर २०२३ ते ४९ रु.१,०१,०३०/- 
डिसेंबर २०२३ 
2 | अहमदनगर जिल्हा | जानेवारी २०२३ ते मार्च ३४ रु.७४,७२३/- 
कुष्ठरोग निवारण | २०२३ 
समिती एप्रिल २०२३ ते सप्टेंबर ६६ रु.१,३९,९३८/- 
जि.अहमदनगर 2023 
3 ।लेप्रसी हास्पीटल, | Ue २०२१ ते| ८९६ रु.९,७१,२२२/- 
सोलापूर, मार्च २०२२ 
म.न.पा. संचलित 
४ | रिचर्डसन लेप्रसी जानेवारी २०२३ जे जून | २४७ रु.३,१७,६७९/- 
हॉस्पीटल, मिरज | २०२३ 
जि.सांगली जुले २०२३ ते सप्टेंबर | १५६ रु.२,०५,१३५/- 
२०२३ 
५ | कुष्ठनिवारण जानेवारी २०२३ ते मार्च | १४४ रु.२,५७,४००/- 
दवाखाना,  वडोली | २०२३ 
ता.तलासरी, एप्रिल २०२३ ते सप्टेंबर २८३ रु.५,१४,८००/- 
जि.पालघर २०२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका 1223/प्र क्र 158/आरोग्य _५ 


अ.क्र. ! स्वयंसेवी संस्थेचे नाव कालावधी प्रत्यक्ष हजर | देय अनुदान (रु.) 
रुग्ण 
६ । विदर्भ महारोगी सेवा | जानेवारी २०२३ ते मार्च २६७ रु.५,४७,६५७/- 
मंडळ, तपोवन, । २०२३ 
जि.अमरावती एप्रिल २०२३ ते सप्टेंबर ५०१ रु.१०,७७,८०७/- 
2023 
ऑक्टोबर २०२३ ते| २४९ रु.५,३२,४३३/- 
डिसेंबर २०२३ 
७ | लेप्रसी Far, लेप्रसी । जानेवारी २०२३ ते मार्च १७७ रु.१,६६,०३७/- 
हॉस्पीटळ कोठारा, | २०२३ 
ता.अचलपूर, एप्रिल २०२३ ते सप्टेंबर ५४६ रु.४,५९,८५१/- 
जि.अमरावती 2023 
ऑक्टोबर २०२३ ते| २२९ रु.२,२९,८४४/- 
डिसेंबर २०२३ 
८ | लेप्रसी रिहेंबिलिटेडन | जानेवारी ते मार्च २०२३ ३९ रु.८१,४४७/- 
सेंटर, निंभोरा | २०२३ 
जि. अमरावती Us २०२३ ते सप्टेंबर ८१ रु.१,७२,१२९/- 
२०२३ 
ऑक्टोबर २०२३ ते ४२ रु.८९,५२३/- 
डिसेंबर २०२३ 
९ ।महारोगी सेवा समिती | जानेवारी ते जून 2023] २६२ रु.५,६४,३४७/- 
दत्तपूर, वर्धा २०२३ 
जुले २०२३ ते सप्टेंबर | १२७ रु.२,७३,०९४/- 
२०२३ 
शि ० | महात्मा गांधी शिक्षण | जानेवारी ते जून २०२३ ९० रु.१,९८,०००/- 
संस्था चावर्दा, | २०२३ 
जि.बुलढाणा 
११ | महारोगी सेवा समिती | एप्रिल २०२३ ते जून | १८०० | रु.३९,६०,०००/- 
आनंदवन वरोरा, | २०२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका 1223/प्र क्र 158/आरोग्य _५ 


अ.क्र. स्वयंसेवी संस्थेचे नाव कालावधी प्रत्यक्ष हजर | देय अनुदान (रु.) 
रुग्ण 
जि.चंद्रपूर जुले २०२३ ते सप्टेंबर १८० रु.३९,६०,०००/- 
२०२२ 
ऑक्टोबर २०२३ ते| १८०० रु.३९,६०,०००/- 
डिसेंबर २०२३ 
१२ । एडयुलजी प्रेमजी जानेवारी २०२३ ते ४७ रु.८८,३४०/- 
हॉस्पीटळ (बीएलपी), | सप्टेंबर 2023 
मुंबई ऑक्टोबर २०२३ डिसेबर १६ रु.३४,३४७/- 
२०२२ 
एकूण | १००८९  । रु.१,९२,४७,०९३/- 


२. सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षात कुष्ठरुग्णांसाठी रुग्णालयीन तत्त्वावर १२ स्वयंसेवी संस्थांना 
सहायक अनुदान वितरणाचा प्रस्ताव सादर करताना संदर्भ क्र.४ येथील वित्त विभागाच्या, दि.०१ एप्रिल, 
२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकासोबतच्या मुद्दा क्र.९ मधील तपासणी सूचीनूसार क्र.१ ते १० मधील सर्व 
अटींची पूर्तता केली असल्याचे प्रमाणपत्र सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षयरोग) यांनी सादर 
केले आहे. तसेच, संबंधित संस्थांना यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्रे देखील 
प्रस्तावासोबत सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षयरोग) यांनी सादर केली आहेत. 


३. सहसंचालक (कुष्ठरोग व क्षयरोग), पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले 
असून त्यांनी वरील अटी पुर्ण केल्याची खातरजमा करुन संबंधित अनुदान अदा करण्याची कार्यवाही 
करावी. तसेच, सदर अनुदानाशी संबंधित देयके अधिदान व लेखा अधिकारी अथवा कोषागार अधिकारी 
यांच्याकडे सादर करण्यासाठी सहाय्यक GASH, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग) यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी मंजूर अनुदानापेक्षा जास्त खर्च करु नये व खर्चाचा 
ताळमेळ घाळून अहवाल तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करावे. तसेच, या संदर्भातील सर्व विहीत 
कार्यपध्दती अवलंबून व निकषाचे पालन करून सदरचा खर्च होईल याबाबत आवश्‍यक ती खातरजमा 
करण्यात यावी. 


४. याबाबतचा खर्च मागणी क्र. आर-१, प्रधानशिर्ष २२१०, वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
उपशिर्ष (०१) (१२) कुष्ठरोग्यांसाठी सहायक अनुदाने, ३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (२२१० ०६८३), 


शासन निर्णय क्रमांकः कुनिका 1223/प्र क्र 158/आरोग्य _५ 
मुळ अनुदान या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व चालू वित्तीय वर्ष २०२४-२५ च्या मंजुर 


अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदरचे अनुदान हे सशर्त असून, उपरोक्‍त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 
(UC) सादर केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 
५. सदर आदेशा नियाजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २१४/का-१४७२, दि.२७.०६.२०२४ व 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३८८/२०२४/व्यय-१३, दि.०३.०७.२०२४ अन्वये मिळालेल्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्रमांक २०२४०७२४१२३६०९६७१७ 
असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHESH GURULING HANSHETTI 
M A H F S H DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=5d541c6ddf0221a38b5bf17bde07 1c16e4fc 


G U R U [_ | N G 5d59c6c056a12206b90f86b0b039, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=B2EDCC53DBB4AA0ABDS5E56CEB34F 


HANSHETT] उ 
(महेश ATEN 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा), मुंबई. 
२) आयुक्‍त आरोग्य सेवा, आरोग्य भवन, मुंबई. 
३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

७) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (कुष्ठरोग व क्षयरोग), पुणे. 

८) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई. 

९) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-१३) मंत्रालय, मुंबई. 

१०) कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग, (का-१४७२) मंत्रालय, मुंबई. 

१०) अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवडनस्ती (आरोग्य-५) 


